व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मुख्य 
लेखाशिर्ष २२०३- तंत्र शिक्षण, उपशिर्ष २२०३ ३४७१ अंतर्गत 
शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्थेतील सहायक अभियांत्रिकी 
अधिक्षक, सहा. अधिव्याख्याता, पुर्णवेळ शिक्षक व पुर्णवेळ शिक्षक 
(प्रात्यक्षिके संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरीताच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास रु.६.२० लाख रकमेस खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौशल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २१मार्च, २०२४ 
वाचा : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हीओसी-२०१०/प्र.क्र.३०१/ 
व्यशि- ४, दिनांक १२/०८/२०११. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- २००९/प्र.क्र.३९/२००९ / १२-अ, 
दिनांक २३/०९/२०११ 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५. 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२. 
५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२/ 
नियोजन/ कप्रशि/२०२४,दिनांक १५/०२/२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 


राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून प्रशासन गतिमान होण्याकरीता राज्यातील 
कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच आर्थिक, सामाजिक राजकीय व तांत्रिक 
बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाणे व प्रशासनिक बदलासाठी आवश्‍यक असणारी 
लवचिकता साध्य करणे यासाठी सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासदर्भात संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये, "अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती व गुणवत्ता वाढ कार्यक्रम" 
राज्यस्तरीय सर्वसाधारण योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्यानुसार संदर्भ क्र.५ अन्वये, संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी दिलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई या विभागातील २२०३-तंत्र 
शिक्षण (२२०३ ३४७१) या लेखाशिर्षांतर्गग शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्थेतील सहायक 
अभियांत्रिकी अधिक्षक, सहा. अधिव्याख्याता, पुर्णवेळ शिक्षक व पुर्णवेळ शिक्षक (प्रात्यक्षिक) संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांचे मुंबई येथे दि.१.०१.२०२४ ते २४.०१.२०२४ या कालावधीत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणावर 
झालेल्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय, अशासकीय 
अनुदानित संस्थेतील सहायक अभियांत्रिकी अधिक्षक, सहा. अधिव्याख्याता, पुर्णवेळ शिक्षक व पुर्णवेळ 
शिक्षक (प्रात्यक्षिक, संवर्गातील कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण मुंबई येथे दि.१.०१.२०२४ ते २४.०१.२०२४ या 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौशल्य-२ 


कालावधीत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणावर झालेल्या रु.६,२०,३७५/- (अक्षरी सहा लाख वीस हजार Fat 
पंच्याहत्तर रुपये फक्त) खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: 


मागणी क्र. झेडए-२, 2203 तंत्र शिक्षण, 003 प्रशासन, 09 शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, (09) 


(09) कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण, (२२०३३४७१) या लेखाशिर्षाखाळी १३ - कार्यालयीन खर्च, रु.३,६७,५००/- 
२८- दैनदिन खर्च, रु,१.६५,३७५/- व ११- प्रवास खर्च, रु. ८७,५००/- असा एकूण रु.६,२०,३७५/- (अक्षरी 
सहा लाख वीस हजार तीनठो पंच्याहत्तर रुपये फक्त) इतका झालेला आहे. सदर खर्च सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


a: 


याकरिता आयुक्‍त, blared विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, तसेच लेखा 


अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा निधी खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून खर्च करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

१) खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहीत कालावधीत सादर करावे. 


(२) 


8. 


वित्त विभाग व नियोजन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सूचना, 


परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५, भाग पहिला, उप विभाग-४, नियम क्र १० अन्वये भारतातील प्रशिक्षण फी 
वरील खर्च मंजूर करण्यास प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२११८४१२२५५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
Vi N O D Vi S H WA N ATH ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMEN’ 
20=d3a61cf46d54b669ba9f5d9ba4f32dd8ed54a7ea64e7d1483ae32 
5095863005, postalC 


\de=400032, st=Maharasht 
CHAU D HARI serialNumber=8933E1 SB4DBF 1243939DE4EFCC94AD1431E1 DES6B3F2F3 
2F01837980F363FA8D, cn=VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 
Date: 2024.03.21 18:53:36 +05'30 
अधिकारी 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
आयुक्त, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 
संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (संचालनालयामार्फत) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, मुंबई. 


७. कार्यासन अधिकारी, (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


io 


निवड नस्ती (कौशल्य-२), 


पृष्ठ २ पैकी २ 


